सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . 


१ ] 


सोमवार , दिनांक ८ जानेवारी २०१८ : पौष १८ , शके १९३९ [किंमत ०. ०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


परभणी शहर महानगरपालिका , परभणी 
नगरसचिव , परभणी शहर महानगरपालिका यांजकडुन 


२०१२ मधील नियमान्वये परभणी शहर महानगरपालिकेच्या ५ सदस्यांच्या 
पैकी चार सदस्यांच्या नियुक्ती करीता दिनांक ०२ / ११ / २०१७ रोजी नामनिर्देशन 
पत्र परभणी शहर महानगरपालिकेच्या गटनेत्याकडुन शिफारस केल्या 
प्रमाणे व दिनांक ०४/ १२/ २०१७ रोजी झालेल्या परभणी शहर महानगरपालिका 
सर्वसाधारण सभेत मा . आयुक्त यांनी केलेल्या शिफारशीचा विचार करुन 
निम्नलिखीत व्यक्तीचे परभणी शहर महानगरपालिका नामनिर्देशित पालिका 
सदस्य झाल्या वरुन नियम ६ अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये प्रसिध्द करीत 
आहे . 


क्र . कावी/ नस/ २/ २०१८ .- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ 
( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१२ मधील तसेच 
नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी , 


अ . क्र . 


नामनिर्देशित पालिका सदस्याचे नाव 


शिफारस केलेल्या गटनेत्याचे नाव 


पक्षाचे नाव 


०१ 


पाचलिंगकिशन योगिराज 


भगवानराव नारायणराव वाघमारे 


अ . भा . राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष 


०२ 


अन्सारी मो .लियाकत अलि पि . अ . कादर 


भगवानराव नारायणराव वाघमारे 


अ. भा . राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष 


गव्हाणे मधुकर तोलबाराव 


सौ .मंगल अनिल मुदगलकर 


भारतीय जनता पक्ष 


दिनांक : ०५ /०१/ २०१८ 


( मुकुंद शेषराव कुलकर्णी) 

प्र. नगरसचिव , 
परभणी शहर महानरपालिका 


ठिकाण : परभणी . 


औ . भाग - १- अ ( असा.)- १ 
प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


